राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
२५६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला,मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २४ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक: पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा- 
१, दि.६ ऑगस्ट, २००७ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग कमांक: क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०३/०६/२०११ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२८/आरोग्य-५, दि. ०४ एप्रिळ,२०१८ 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि.०७ सप्टेंबर, 
२०१८. 

५) संचाळक आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कुवक्ष/राष्टीय क्षयरोग निवमूका 
/२५६/स्थायी पदे/मान्यता/प्रस्ताव/कक्ष१८/२०१८, दि.१२.१०.२०१८ 


शासन निर्णय- 

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १३१० पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्माण करण्यात आली असून त्यापैकी ८३१ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ८३१ अस्थायी पदांपैकी 
८०% प्रमाणे ५७५ अस्थायी पदे वरील अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी करण्यात आळी 
आहेत. उर्वरित २५६ अस्थायी पदांना संदर्भाकित क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३०/०९/२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने 
सोबत जोडलेल्या यादीतील २५६ पदे दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) या पदांचा खर्च शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातीळ पदानामांसमोर 
दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१८-१९ साठीच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५ 


२) सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०७ सप्टेंबर, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३१५३७२१८०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashok Balkrishna Sadikale 


A ५ h O k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


| k ' h 2.5.4.20=8bf4abca9cffe245f1 25a15e04c0484588c 
B a r | S } Nn a af62e835869fb4d6f50064ebdcd69, 
serialNumber=fabaff613511¢cd50155bfbc69dd29 
° 512e15f759a310be8ca8cb9522ad27ed9b9, 
S a d | ka | e cn=Ashok Balkrishna Sadikale 


Date: 2018.10.24 11:24:23 +05'30' 
(अ. बा. सादिकले) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

५. वैद्यकीय अधिक्षक, क्षय रुग्णालये व आरोग्य धाम (सवी. 

६. जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र (सवी. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

११.वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


